शुध्दीपत्रक - पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, 
पिंपरी जि. पुणे या संस्थेस पवना,आंद्रा व भामा 
आसखेड VSR बिगर सिंचन पाणी आरक्षण 
प्रस्तावास मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक.बिसिंआ २०१८/(३९१/१८)/सिं.व्य.(धो-२) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : २८/०१/२०२१ 


वाचा :- 


१) शासन निर्णय क्रमांक.बिसिआ २०१८/(३९१/१८)/सिं.व्य.(धो-२) दि.२४/१०/२०१८ 
२) शुध्दीपत्रक क्रमांक FIST २०१८/(३९१/१८)/सिं.व्य.(धो) दि. १३/११/२०१८ 


शुध्दीपत्रक:- 
उपरोक्त वाचा येथील शासन निर्णयामधील अट क्र. ६ 


"महापालिकेस सिंचन पुर्नस्थापना खर्च एक रक्‍्कमी रक्‍कम भरणे बंधनकारक 
करण्याऐवजी सन २०१८-१९ पासुन ५ वर्षात टप्प्याटप्प्याने समान हप्त्यात भरण्यात यावे .” 


याऐवजी खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावे. 

" पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचा एकुण परिगणित सिंचन पुन:स्थापनेच्या खर्चा पैकी 
भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्तांसाठीचा पुनवर्सन खर्च वजा जाता उर्वरित रक्‍कम सिंचन पुन:स्थापनेचा 
खर्च म्हणुन पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेकडून घेण्यात यावी. महानगरपालिकेस उक्त रक्कम 
एक रक्‍्कमी भरणे बंधनकारक करण्याऐवजी ती सन २०२०-२१ पासुन ५ वर्षात टप्प्याटप्प्याने 
समान वार्षीक हप्त्यात स्वीकारावी.” 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/॥08॥9$॥[॥9.9०/.न या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०१२८१४४८२६६२२७ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Vaijnath 
Manmathappa Chille यया न 
(वैजनाथ चिल्ले) 
aaa उप सचिव 


प्रति, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः बिसिंआ २०१८/(३९१/१८)/सिं.व्य.(धो-२) 


२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे सचिव. 

३. मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 

४. मा. सभापती/उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 

५. मा. विरोधी पक्षनेते, विधानसभा, मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई. 
६. मा. विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद, मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई. 
७. सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

८. सर्व मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

९. सचिव, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई. 

१० प्रधान सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. कार्यकारी संचालक, कृष्णा खोरे विकास महामंडळ ,पुणे 

१३. मुख्य अभियंता (पा) व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. मुख्य अभियंता (जसं, जलसंपदा विभाग,पुणे 

१५. आयुक्त, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पुणे 

१६. अधीक्षक अभियंता ,पुणे पाटबंधारे मंडळ,पुणे. 

१७. निवडनस्ती कार्यासन सिंव्य (धोरण) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


